प्रधान मंत्री पोषण शक्‍ती निर्माण 
योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती 
(SCSP) उपयोजनेच्या निधी 
वितरणाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२१/प्र.क्र.१०२/एस.डी.३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: २८ जून, २०२२ 


वाचा:- 
१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४ जून, २०२१ 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दि.१४ ऑक्टोबर, २०२१ 


3) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.शापोआ-२०२०/प्र.क्र.१००/ 
एस.डी.३, दि.२७ जानेवारी, २०२२. 


४) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.शापोआ-२०२१/प्र.क्र.१०२/ 
एस.डी.-३, दि.२७ जानेवारी, २०२१. 


५) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय दि.३१ मार्च, २०२२. 


६) area शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.शापोआ-२०२१/प्र.क्र.१०२/ 
एस.डी.३, £8.39 मार्च, २०२२. 


प्रस्तावना :- 
प्रधान मंत्री पोषण शक्‍ती निर्माण (पूर्वीची शालेय पोषण आहार योजना) योजनेंतर्गत 
केंद्र शासनाने संदर्भाधिन दि.२३ मार्च, 2022 रोजीच्या आदेशान्वये केंद्र हिस्स्याचा पहिल्या 
हप्त्यातील उर्वरित रु.२३१९७.०८ लक्ष निधी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामधून राज्य 
शासनास उपलब्ध करुन दिला होता. त्यानुषंगाने अनुसूचित जाती उपयोजना (SCSP) 
घटकांतर्गत दि.३१ मार्च, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये केंद्र हिस्स्यासाठी रु.३१६४.०८ 


लक्ष व राज्य हिस्स्यासाठी रु.४२६१.३० लक्ष असा एकूण रु.७४२५.३८ लक्ष निधी वितरीत 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२१/प्र.क्र.१०२/एस.डी.३ 

करण्यात आला होता. तथापि, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय स्तरावर तांत्रिक कारणास्तव 
प्रस्तुत निधी विहित कालावधीत आहरित करता आला नाही. त्यामुळे सदरप्रमाणे निधी सन 
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पिय तरतूदीमधून वितरीत करण्याबाबतची विनंती 
सामाजिक न्याय विभागामार्फत वित्त विभागास करण्यात आली होती. त्यानुषंगाने वित्त 
विभागाच्या मान्यतेने सदरप्रमाणे निधी वितरणास सामाजिक न्याय विभागाने दि.२७ जून, 
२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिली आहे. सामाजिक न्याय विभागाने दिलेल्या 
मान्यतेनुसार प्रस्तुत निधी वितरणास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय:- 


प्रधान मंत्री पोषण शक्‍ती निर्माण योजनेकरीता अनुसूचित जाती उपयोजना 
SMBH सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेला केंद्र हिस्स्याचा 
रु.३१६४.०८ लक्ष व राज्य हिस्स्याचा रु.४२६१.३० लक्ष असा एकूण रु.७४२५.३८ लक्ष (रुपये 
diated कोटी पंचवीस लक्ष अडतीस हजार फक्त) इतका निधी सन २०२२-२३ या 


आर्थिक वर्षातील तरतुदीमधून वितरीत करण्यास व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत 


आहे. 
a Bache सन २०२२-२३ करीता | वितरणास मान्यता देण्यात 
अर्थसंकल्पिय तरतूद येत असलेला निधी 
हिं मध्यान्ह भोजन योजना रु.१२६०० लक्ष रु .३१६४.०८ लक्ष 
(केंद्र हिस्सा ६०%) (2202 | 
७६४) 
२. ।मध्यान्ह भोजन योजना रु.७४७१ लक्ष रु.४२६१.३० लक्ष 
(राज्य हिस्सा ४०%) (2202 | 
७७३) 
एकूण रु.२००७१ लक्ष रु.७४२५.३८ लक्ष 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२१/प्र.क्र.१०२/एस.डी.३ 


२. सदरचा शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या शासन निर्णय 
क्र.बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.४४/अर्थसंकल्प(विघयो), दि.२७ जून, २०२२ नुसार तसेच, 
वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.५७२/व्यय-१४, दि.३० मे,२०२२ अन्वये प्राप्त 
सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

३. निधी वितरण व खर्चाबाबत केंद्र व राज्य शासनाने वेळोवळी दिलेल्या निर्देशास 
अनुसरुन सदर निधी खर्च करण्यात यावा. 


४. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक 
२०२२०६२८१७०९३१४५२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PRAMOD ,8/1| : 
PATIL 
(प्रमोद पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

१ मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) मा.मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
४) सर्व मा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 
५) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
६) सर्वमा. संसद सदस्य/ विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य 
७) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
८) प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


१० शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
११ जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२१/प्र.क्र.१०२/एस.डी.३ 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र % , मुंबई/नागपूर 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती - एस.डी. ३ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


